जलसंपदा विभागातील क्षेत्रीय स्तरावरील 
नामनिर्देशानाच्या कोटयातील कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित)या संवर्गाची पदे 
सरळसेवेने भरण्यासाठी राज्यस्तरीय निवड समिती 
पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : नियुक्‍ती १११८/(१८५/२०१८) /आ(तांत्रिक) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक -: ११ नोव्हेबर, २०२१ 


संदर्भ-१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२०/आ.पु.क्र.दि.१६ मे, २०१८. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय, क्र.प्रानिमं-१२१६/(प्र.क्र.६५/१६)१३-अ, 
दि.१३ जुन,२०१८. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग,(माहिती व तंत्रज्ञान) शा.निर्णय, क्र.तातंस-०८८/२७/२०१६-)॥३ IT, 
(MH) दि.१९ सप्टेंबर,२०१७. 
४) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती १११८/(१८५/२०१८) /आ[(तांत्रिक),दि. ०१ मार्च, २०१९. 
५) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती १११८/(१८५/२०१८) /आ(तांत्रिक), दि.१८.११.२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गातील सरळसेवेची 
रिक्‍त असलेली पदे भरण्यासाठी संदर्भ क्र.४ वरील दिनांक ०१ मार्च, २०१९ शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय 
निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर गठीत करण्यात आलेल्या समितीतील ८ सदस्यापैकी 
श्री.अ.प्र.कोहीरकर, श्री.अ.रा.काबंळे तसेच श्री.जि.मो.शेख हे अधिकारी पदोन्नत /सेवानिवृत्त झाले असल्याने 
राज्यस्तरीय निवड समितीतील अधिकाऱ्यांच्या पदनामात बदल करुन संदर्भ क्र.५ वरील दिनांक 
१८.११.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती पुर्नगठीत करण्यात आली आहे. तथापि, सदर 
राज्यस्तरीय निवड समितीतील अधिकाऱ्यांची आता पदोन्नती /प्रतिनियुक्‍्ती झाल्याने समितीची 
खालीलप्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येत आहे. 


.क्र. | नाव पदनाम व कार्यालयाचे नाव पदनाम 
।_१_ | श्री.हनुमंत गुणाले, | मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग,पुणे अध्यक्ष. 
Q श्री.हनुमंत धुमाळ | मुख्य अभियंता (स्थापत्य) जलविद्युत प्रकल्प व | सदस्य 

गुणनियंत्रण, पुणे 
३ | श्री.जयंत बोरकर, | मुख्य अभियंता,तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगांव | सदस्य. 
श्री.विजय घोगरे, | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद सदस्य. 
५ । श्री.अेभय पाठक ।मुख्य अभियंता, (विशेष ween जलसंपदा | सदस्य. 
विभाग,अमरावती. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नियुक्‍ती १११८/(१८५/२०१८) /आ(तांत्रिक) 


६ । डॉ. संजय बेलसरे | मुख्य अभियंता,उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश,जळसंपदा विभाग, | सदस्य. 
नाशिक अ.जा./अ.ज./इ.मा.व.या प्रवर्गातील अधिकारी 
(गट-अ) 
७  श्री.इलियास अधिक्षक अभियंता,बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, (बांधकाम) | सदस्य. 
मोहमद पाशा | बीड अल्पसंख्यांक प्रतिनिधी गट-अ प्रवर्गातील अधिकारी 
चिस्ती, 
८ | श्रीम.स.चं.बोधेकर अधिक्षक अभियंता,दक्षता पथक,ठाणे माहिला अधिकारी | सदस्य. 
(गट-अ) 
९ | श्री.बा.ज.गाडे अधिक्षक अभियंता व संचालक,पाटबंधारे व संशोधन व | सदस्य 
विकास संचालनालय, पुणे. सचिव. 


उपरोक्त पुर्नगठीत करण्यात आलेली राज्यस्तरीय निवड समिती जलसंपदा विभागातील क्षेत्रीय 
आस्थापनेवरील नामनिर्देशानाच्या कोटयातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित)या 
संवर्गातील सरळसेवेने भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये 
विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार, अटी व शर्तीचे पाळन करुन भरती प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी 
संबंधितावर राहील. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क ,महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११११११४४५२३८६२७ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GOVINDRAO BHASKAR PAWAR 
G OV | N D RA O DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=e50725cce3a4dbca 1 ff0b93de0fc66c6213931 bf46e664186b93 1173 
7759: \donym=0AE46BAB7A6B9F29A890265E9 19633609 1 CB869B, 


BHASKAR PAWAR चका 
(गोविंद पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


Ee) 


अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय ,मुंबई -32. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय ,मुंबई -३२. 

अपर मुख्य सचिव , जलसंपदा विभाग,मंत्रालय ,मुंबई -३२. 

सचिव (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग,मंत्रालय ,मुंबई -३२ 

सचिव (प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा विभाग,मंत्रालय ,मुंबई -३२. 
मा.मंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय ,मुंबई -३२. 
मा.राज्यमंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय ,मुंबई -३२. 
सर्व विभागीय आयुक्त, 


AD 


AN 


9८ 
ना आ प २ द > उ: > 


Cc 
wes 


xn 


N ८. 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नियुक्‍ती १११८/(१८५/२०१८) /आ(तांत्रिक) 


९) सर्व जिल्हाधिकारी. 
qo) सर्व सहसचिव/उपसचिव जलसंपदा विभाग,मंत्रालय ,मुंबई -३२ 
११)सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
१२) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
१३) सामान्य प्रशासन विभाग का.क्र.१२,,मंत्राळय ,मुंबई -३२. 
१४) वित्त विभाग,आ.पु.क्र. कार्यासन मंत्रालय ,मुंबई -३२. 
१५)निवड नस्ती. 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


